मौजे नगिना पिंपळगांव, ता. वैजापूर, जिल्हा 
औरंगाबाद येथे नविन उपकेंद्र मंजूर 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उपकेंद्र-२०१९/ प्र.क्र.२००/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: २३ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष- 
७अ/टे-७/उपकेंद्र/स्थापना/नगिना पिंपळगांव/प्रस्ताव/औरंगाबाद/४६११-४६१३/२०१९, 
दि.१४.०८.२०१९. 

प्रस्तावना :- 

मौजे नगिना पिंपळगांव, ता. वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद येथे नविन उपकेंद्र मंजूर करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मौजे नगिना पिंपळगांव, ता. वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद येथे नविन उपकेंद्र स्थापन करण्यास 

खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) नविन ठिकाणी उपकेंद्र कार्यान्वित होऊ शकेल अशी इमारतीची व्यवस्था व कर्मचारी 
निवासाची व्यवस्था असणे आवश्यक राहील. ज्यायोगे या जागेत बाह्य रूग्णसेवा, स्त्री रूग्ण 
तपासणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, प्रसुतीसाठी व्यवस्था, कर्मचारी बसण्याची व्यवस्था, 
रूग्णवाहिका असल्यास पाकींग असणे अनिवार्य राहील. 

२) अशा इमारतीमध्ये पाणी, विजेची व्यवस्था असावी. 

३) स्थलांतरीत ठिकाणी सदर उपकेंद्राकरीता आवश्‍यक त्या सर्व सोयी-सुविधा असाव्यात. 

४) नविन ठिकाणी उपकेंद्राच्या मुख्य इमारत व निवासस्थानांच्या बांधकामाकरीता जिल्हा 
नियोजन व विकास मंडळाने त्यांच्या जिल्हा योजनेतून तरतूद करणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः उपकेंद्र-२०१९/ प्र.क्र.२००/ आरोग्य-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१८१६४८४६६११७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Sa njeev Digitally signed by 


Sanjeev 


H a ri sh cha NN Harishchandra Dhuri 
Date: 2020.10.23 


dra Dhuri. ey +05'30' 
सं. ह. 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ 


नागपूर. 


. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 

. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, औरंगाबाद. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औरंगाबाद. 

. जिल्हा area चिकित्सक, औरंगाबाद. 

९. 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी, औरंगाबाद. 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

११.ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


